कामगार आयुक्त,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
२१६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप. -२०२२/प्र.क्र. ७३/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २९ मार्च, २०२२. 


वाचा: 
१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२१/प्र.क्र.३७/ 
कामगार-८, दि.२३.०९.२०२१ 
2) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्रमांक: काआआ-२०१३/प्र.क्र.१४७/ 
कामगार-८, दि.०६.१२.२०२१ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ 


प्रस्तावना : 

कामगार आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ३८० अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील नमूद उद्योग,ऊर्जा 
व कामगार विभागाच्या दि.२३.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासन मंजुरी देण्यात आली आहे. 
त्यानंतर उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील नमूद दि.०६.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कामगार 
आयुक्‍त कार्यालयाचा एकूण ९८५ (नियमित) + २१२ (बाह्ययंत्रणेमार्फत) इतक्या पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आलेला आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, त्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ sh. 3 येथील 
नमुद वित्त विभागाच्या दि. २२.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले 
Med. UG कामगार आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सुधारित आकृतीबंधानुसार २१६ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ पासून मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

कामगार आयुक्‍त आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील एकूण 
२१६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ या सहा महिन्यांच्या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. त्या अनुषंगाने २१६ अस्थायी पदांच्या वेतन व भत्यांच्या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च सोबतच्या 
विवरणपत्रात (विवरणपत्र- “अ” ते विवरणपत्र- “फ*) दर्शविलेल्या संबंधित ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकुन 
तो त्या त्या वर्षाखालील मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 
३. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२.०२.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९१५१३०४६११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


Cc “७ A -0 


७, 
Cs 


8 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM 


SHAS 

5 H A H A N K DN: CN = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C = 

TUKARAM CHAVAN bitten Si ours euch 
AN' 


ID LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.03.29 15:16:17 +05'30 


( 3ati चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


कामगार आयुक्त, कामगार भवन,ई-ब्लॉक, सी-२०,वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई 
अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण विभाग,मुंबई/पुणे/नागपूर. 

कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), मुंबई 

कामगार उप आयुक्त, नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/ठाणे/पालघर/रायगड/पुणे 
सहायक कामगार आयुक्‍त, कल्याण/रायगड/रत्नागिरी/कोल्हापूर/सातारा/सांगली/ 
सोलापूर/जळगाव/अहमदनगर/नांदेड/अकोला/अमरावती/इचलकरंजी/ लातूर/ भंडारा/ 
चंद्रपूर/गोंदिया 

सरकारी कामगार अधिकारी, सिंधुदुर्ग/बार्शी/मालेगाव/धुळे/परभणी/हिंगोळी/ बीड/ 
उस्मानाबाद/जालना/वर्धा/गडचिरोली/तुमसर/बुलढाणा/वाशिम/यवतमाळ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.उपकोषागार अधिकारी, कल्याण/मिवंडी/पनवेल/इचलकरंजी/वाशिम/तुमसर 
१३.वित्त विभाग (अर्थ-१४/व्यय-१६/वित्तीय सुधारणा-१) 

१४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/प्रशासन-१ 

१४.निवडनस्ती/कामगार-८. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/' प्र.क्र.७३/ कामगार-८ 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.9३/कामगार-८, 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
कामगार आयुक्त कार्यालय, मुंबई 


लेखाशिर्ष :- 

१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन (००) (०१) 
कामगार आयुक्‍त, (२२३० ०४१४) 

२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (१०९) कामगारांची सामाजिक 
सुरक्षितता (००) (०३) ग्राहक मुल्य निर्देशांक तयार करणे. (२२३००६२१) 

३) के-४, २२३० कामगार वसेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी (००) (०३) 
कामगार वार्ता व गुप्तवार्ता यासाठी आकडेवारी गोळा करण्यासाठी योजना 
(२२३० ०४७९) 

४) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) औद्योगिक संबंध (००) (०४) विशेष 
चौकशी समित्या (२२३० ०५१२) 

५) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी (००) (०२) 
सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 

१ कामगार उप आयुक्त ०३ 
२ | सहायक कामगार आयुक्त ०६ 
३ | विशेषकार्य अधिकारी i. Se q 
४ | सरकारी कामगार अधिकारी शिका १ 
५ | अधिक्षक ०५ 
६ | वरिष्ठ लिपिक ०९ 
७ | वरिष्ठ कामगार अन्वेषक ०२ 
८ | कनिष्ठ कामगार अन्वेषक 10१ | १ 
९ | मांडणी परिचर 10१ | 
| 9° पहारेकरी 10१ | 
हिं सफाईंगार 1 0१ | 

एकुण 1 ४१. | 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 


विवरणपत्र-ब 
कोकण विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(००) (०२) कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 

२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 

(00) ०१) कामगार आयुक्‍त, (२२३० ०४१४) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, ठाणे 
| 9 | वरिष्ठ लिपिक |: षे. | 
२ | सफाईंगार pd 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कल्याण 
| 9 | लघुटंकलेखक Pp | 
कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, रायगड 
Le | सरकारी कामगार अधिकारी Pd q 
२ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०२ 
३ | लिपिक-टंकलेखक fF od 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, रत्नागिरी 
।__१_ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०२ 
२ | शिपाई ०२ 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, सिंधुदूर्ग 
ma सरकारी कामगार अधिकारी | od q 
२ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०२ 
३ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 
४ | शिपाई ०२ 
कामगार उपआयुक्त यांचे कार्यालय पालघर 
| 9 | कामगार उपआयुक्त 10१ | 
२ | सहायक कामगार आयुक्त ०२ 
३ | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
४ | अधीक्षक pF | 
५ | वरिष्ठ लिपिक ०२ 
६ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 
७ | लघुटंकलेखक pF | 
दुकाने निरिक्षक श्रेणी-२ fF od 
एकूण ३० 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 


विवरणपत्र-क 


पुणे विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) (02) कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 

२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 

(००)(०२) सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
अपर कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, पुणे 
| 9 | सहायक कामगार आयुक्त Pd 
२ | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
३ | अधिक्षक ०२ 
8  । दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-१ 10१ 
५ | वरिष्ठलिपिक ०४ 
६ | लिपिक-टंकलेखक १५ 
७ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) fF 
८ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) Pd 
९ | वाहन चालक pF od 
| do | शिपाई 02 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कोल्हापूर 
| 9 | सरकारी कामगार अधिकारी pd 
2 | वाहन चालक pF od 
सहायक कामगार आयुक्‍त यांचे कार्यालय, इचलकरंजी 
।_१__| सहायक कामगार आयुक्त Pd 
२ | सरकारी कामगार अधिकारी pF od 
सहायक कामगार आयुक्‍त यांचे कार्यालय, सातारा 
।_१__| लिपिक-टंकलेखक Pd 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, बार्शी 
।_१_ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ Pod 
२ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 
३ | शिपाई pd 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, सोलापूर 
।_१_ | सरकारी कामगार अधिकारी | od 
२ | वरिष्ठ लिपिक pd 
३ | लिपिक-टंकलेखक ०४ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 


४ | शिपाई ०४ 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, सांगली 

सरकारी कामगार अधिकारी Pod 

३ | दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०३ 

४ | वरिष्ठ लिपिक 10१ १ 

एकूण ५४ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 


विवरणपत्र-ड 
नाशिक विभाग 
लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(००) (०२) कामगार उप आयुक्‍त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 
२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 
(००) (०२)सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, नाशिक 

।_१___ सहायक कामगार आयुक्त Pd 
२ | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक fF 

सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, धुळे 
।_१_ | सरकारी कामगार अधिकारी 10१ | 
२  । दुकाने निरीक्षक- श्रेणी-२ ०२ 
३ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 
४ | शिपाई pd 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, जळगाव 
३ | वरिष्ठ कामगार अन्वेषक 10१ 
४ | लघुटंकलेखक Pd 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, अहमदनगर 

।_१__ | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
३  । दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ ०२ 
४ | लिपिक-टंकलेखक ०५ 
५ | शिपाई pF od 
६ | रखवालदार pF od 
एकूण २३ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 


विवरणपत्र-ई 


औरंगाबाद विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) (02) कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 
२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 
(00) (०२)सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, औरंगाबाद 
La | सहायक कामगार आयुक्‍त Pod 
२ | वरिष्ठ लिपिक pF od 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, हिंगोली 
pa | सरकारी कामगार अधिकारी Pod q 
२ | लिपिक-टंकलेखक PF od 
३ | शिपाई 10१ 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, बीड 
ae लिपिक-टंकलेखक Pd 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, नांदेड 
| 9 | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-१ Pd 
२  । दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ ०२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक po q 
४ | शिपाई a 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, उस्मानाबाद 
Ee | लिपिक-टंकलेखक pod 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, जालना 
Lae -| लिपिक-टंकलेखक pd 
एकूण १३ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 


विवरणपत्र-फ 
नागपूर विभाग 


लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) (02) कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 

२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 

(००) (०२) सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

अपर कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, नागपूर 
(पै | अपर कामगार आयुक्‍त Pd q 
२ | सहायक कामगार आयुक्त ०२ 
३ | सरकारी कामगार अधिकारी ०२ 
४ | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-१ ०२ 
५ | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ ०२ 
६ | वरिष्ठ कामगार अन्वेषक ०२ 
७ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 
८ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) pd 
९ | दूरध्वनी चालक PF od 
| 9° | शिपाई pF od 
Lae | सफाईंगार Pd 

सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, वर्धा 
।_१_ | दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ | od 
२ | लिपिक-टंकलेखक fd 
3 | शिपाई ०२ 

सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, भंडारा 
।_१_ | सरकारी कामगार अधिकारी a a 

सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, चंद्रपूर 
| बे सहायक कामगार आयुक्‍त 10१ १ 
२ | दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ ०२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक pd 
४ | लिपिक-टंकलेखक ०२ 
५ | लघुटंकलेखक 10१ 
६ | शिपाई 1 | 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.७३/कामगार-८ 


सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, गडचिरोली 


es a लिपिक-टंकलेखक ०२ 

२ | शिपाई pod 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, गोंदिया 

।__१___ दुकाने निरीक्षक-श्रेणी-२ 10१ | 

२ | लिपिक-टंकलेखक a: _ | 

३ | शिपाई ee 

एकूण ३६ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२२/प्र.क्र.9३/कामगार-८ 
ART 
अमरावती विभाग 
लेखाशिर्ष :-१) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००१) संचालन व प्रशासन 
(00) (02) कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक) (२२३० ०४२३) 
२) के-४, २२३० कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार (००४) संशोधन व सांख्यिकी 
(००) (०२) सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण (२२३० ०४६१) 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
कामगार उप आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती 
।_१_ | लिपिक-टंकलेखक a: ae 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, बुलढाणा 
।_१_ | दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ ०२ 
लिपिक-टंकलेखक 03 
शिपाई ०२ 
सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, अकोला 
शिन वरिष्ठ लिपिक Pod q 
2 | शिपाई pF od 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, वाशिम 
।_१_ | सरकारी कामगार अधिकारी Pod 
लिपिक-टंकलेखक fF od 
शिपाई fd 
सरकारी कामगार अधिकारी यांचे कार्यालय, यवतमाळ 
।_१_ | दुकाने निरीक्षक -श्रेणी-२ Pod 
लिपिक-टंकलेखक ०२ 
३ | शिपाई ०३ 
एकूण १९ 
विवरणपत्र अ--ब--क--ड--ई--फ--ग २१६ 
SHASHANK on eee 


DN: CN = SHASHANK TUKARAM CHAVAN, C 
TU KARAM CHAVAN = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 

AND LABOUR DEPARTMENT 

Date: 2022.03.29 15:16:46 +05'30' 


( 218i चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


